महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप-१३१७/प्र.क्र.१४२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- १. सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.असप्र-१२१५/प्र.क्र.१६९/चौदा, दि.०६.०१.२०१६ 
२. सा.प्र.वि. शासन आदेडा क्र.उसप-१३१७/प्र.क्र.१४२/का.१४, दि.०१.०१.२०१८ 
३. सा.प्र.वि. शासन STRAT क्र. उसप-१३१७/प्र.क्र.१४२/का.१४, दि.०८.०६.२०१८ 


आदेशा 

श्री.श्री.ज.शास्त्री, उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांची संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
आदेशान्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत 
“राज्य प्रकल्प समन्वयक” या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन आदेशान्वये श्री.शास्त्री यांना उप सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येऊन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा 
अभियानांतर्गत “राज्य प्रकल्प समन्वयक” या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. संदर्भ 
क्र.३ येथील शासन आदेशान्वये Bare, sa सचिव यांच्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत “राज्य 
प्रकल्प समन्वयक” या प्रतिनियुक्‍तीच्य पदावरील प्रपत्र बढतीस दि.३१.१२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. 
२. आता या आदेशान्वये श्री.श्री.ज.शास्त्री, उप सचिव, यांच्या सेवा लोकहितास्तव तत्काळ प्रभावाने 
प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून प्रत्यावर्तनानंतरची त्यांची पदस्थापना कृषि व पदुम (मत्स्य) विभागात करण्यात 
येत आहे. या आदेझानुसार श्री.श्री.ज.शास्त्री, उप सचिव, यांनी कृषि व पदुम विभागातील मत्स्य या उप 
विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१०१८०५२४५८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


. igi iyaz Mushtaque Ki 
DN: 1t Of Maharashi =Gen 
Department, postalCode=400032, st=Mahar: 
5. 9 


asi 


htra, 
f9bObb07e3c6556e724501d0cSea5c63b3146314 


m4 d51e 700०6, 
serialINumber=77a529748c5e7c1 ba7a66e8 1c654ba3c492fda5b29e076 
ushta ५५९ (व्या Biter iminensnoneta 


Date: 2018.12.10 18:12:36 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/ कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सह / उप सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/ कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जवाहर बालभवन, चर्नी रोड, 

मुंबई- ४०० ००४. 

७ श्री.श्री.ज.शास्त्री, उप सचिव 

८) निवड नस्ती का.१४ 


